शेतकरी मासिक अंक छपाईची माहे फेब्रुवारी 
२०२१ ते मे २०२१ (मार्च २०२१ चे फक्त उर्वरित 
देयक) या महिन्यांतील देयके अदा करण्याकरिता 
रु. ४९.७६६ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. गहोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 03 जून, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थ सं- २०२०/प्र.क्र.६५/३-अओ, दि.०४.०५.२०२० 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०४.०९.२०२० 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.३०.१२.२०२० 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अे, दि.२६.०३.२०२१ 
७ संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. गोमासे-२०-२१/शे.अंक छ./नि.मा/१५४२७/२१, 
दि.१०/०५/२०२१ 
प्रस्तावना - 
शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या माध्यमातून कृषि 
क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शहोतकऱ्यांना पोहचविण्यात 
येते. कृषि विभागाच्या दि.१९ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शहोतकरी मासिकाच्या सन २०२०-२१ या 
कालावधीच्या अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेडान, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. सन २०२१-२२ 
करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. त्यापैकी माहे फेब्रुवारी २०२१ ते मे २०२१ (मार्च २०२१ चे फक्त उर्वरित देयक) या महिन्यांतील शेतकरी 
मासिक अंक छपाईची देयके अदा करण्याकरिता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु.४४.३६ 
लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी संदर्भाधीन दि.१०.०५.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. तथापि निधी वितरणासाठी वित्त विभागास सादर केलेल्या सदर नस्तीवर 
वित्त विभागाने सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पित निधीच्या २० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यास 
अनुसरून शेतकरी मासिक अंक छपाईची माहे फेब्रुवारी) २०२१ ते मे २०२१मार्च (उर्वरित देयक चे HET २०२१ 
या महिन्यांतील देयके अदा करण्याकरिताजाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा या खर्चासाठी-रु ७६६.४९.लक्ष 
निधी आयुक्‍त यांना वितरीत (कृषि)करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२१ ते मे २०२१ (मार्च २०२१ चे ad उर्वरित देयक) या 
महिन्यांतील शहोतकरी मासिक अंकाच्या छपाईच्या देयकासाठी रु. ४९.७६६ लक्ष (रु. एकोणपन्नास लक्ष शहात्तर 
हजार सहाशे फक्त) इतका निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः होमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व होतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (०२) होतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" लेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


3) प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १७१/२०२१/व्यय१, दि. २७.०५.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१३२६०२७२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
AC 
१९ 


eS 


20 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संचालक, शासन लेखन, मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 

नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२ 

वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

कक्ष अधिकारी,२ अ , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स नं.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६, 
ता.धरणगाव, जि.जळगाव 

निवडनस्ती, कार्यासन-३अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


